समग्र शिक्षा अंतर्गत कार्यरत fears 
शिक्षकांच्या मानधनाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए २०१८/प्र.क्र. २८३/एसडी-१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
तारीख: Io ऑक्टोंबर, 2023. 


वाचा:- 

१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांकः एसएसए २०१८/प्र.क्र. २८३/एसडी- 
१, दि. ०२.०८.२०१९ व दि. १०.१२.२०२१. 

२) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचे पत्र, क्रमांकः मप्राशिप/ समग्र शिक्षा/€/ माफ 
(34/22)/ २०२२-२३/१९१, दि. १७.०१.२०२३. 

३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं २०२३/प्र.क्र. ४०/अर्थ-३, दि. १२.०४.२०२३. 

४) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचे पत्र, क्रमांकः मप्राशिप/ समग्र शिक्षा/€/ माफ 
(३५/२२)/ २०२२-२३/१८७१, दि. ०४.०७.२०२३. 


प्रस्तावना:- 

wart शिक्षा अंतर्गत समावेशित शिक्षण उपक्रमातील विशेष शिक्षकांना (प्राथमिक स्तर) सन 
२०१७-१८ या आर्थिक वर्षात रु.२१,५००/- प्रतिमाह इतके मानधन मंजूर होते. तथापि, समग्र शिक्षाच्या 
सुधारित आराखड्यानुसार या विशेष शिक्षकांचे मानधन सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षापासून 
रु.२०,०००/- प्रतिमाह च्या मर्यादेत निश्चित करण्यात आलेले होते. त्यानुसार, सन २०१८-१९ या 
शैक्षणिक वर्षापासून विशेष शिक्षकांना रु.१५००/- प्रतिमाह इतके मानधन कमी मिळत होते. यास्तव सन 
२०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षापासून रु.१५००/- प्रतिमाह इतकी फरकाची रक्कम राज्य निधीमधून 
देण्याचा व यासाठी एकूण रु. ३५०.२८ लक्ष इतका निधी दरवर्षी राज्य हिऱ्याच्या प्रमाणाबाहेर उपलब्ध 
करुन देण्याबाबतचा प्रस्ताव मा.मंत्रीमंडळासमोर सादर करण्यात आला असता, मा.मंत्रीमंडळाने 
मान्यता दिली आहे. 


समग्र शिक्षा अंतर्गत सन २०२२-२३ या काळावधीसाठी समावेशित शिक्षण उपक्रमांतर्गत शिक्षकांच्या 
मानधनातीळ फरकाची रक्‍कम रु. ३,१९,५०,०००/- इतक्या निधीची मागणी राज्य प्रकल्प संचालक, 
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र. २ येथील पत्रान्वये केली होती. तथापि, 


शासन निर्णय wath: एसएसए २०१८/प्र. क्र. २८३/एसडी-१ 


आर्थिक वर्ष २०२२-२३ संपल्याने पुढील कार्यवाही हाऊ शकली नाही. सद्यस्थितीत सन 2022-23 व 
सन २०२३-२४ या दोन वर्षांच्या एकत्रित मानधनापोटी एकूण रु. ६,३९,००,०००/- इतका निधी उपलब्ध 
करून देण्याची विनंती राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी त्यांच्या 
संदर्भ क्र. ४ येथील पत्रान्वये केली आहे. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, 
मुंबई यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र. ४ यांची विनंती विचारात घेता, समग्र शिक्षा अंतर्गत समावेशित शिक्षण 
उपक्रमातील एकूण १,७७५ विशेष शिक्षकांच्या सन २०२२-२३ व सन २०२३-२४ या दोन वर्षांच्या रु. 
६,३९,००,०००/- इतका निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

समग्र शिक्षा अंतर्गत समावेशित शिक्षण उपक्रमातील एकूण १,७७५ विशेष शिक्षकांच्या 
मानधनातील फरकाची रक्‍कम अदा करण्यासाठी अवितरीत निधीमधून रु. ६,३९,००,०००/- इतका 
निधी (रुपये सहा कोटी एकोणचाळीस org waa) इतका निधी राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र 
प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांना वितरीत करण्यास याद्वारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात "मागणी क्रमांक ई-२, १०६, शिक्षक आणि इतर 
सेवा, (००) (००) (09) समग्र शिक्षा अभियान, (सर्वसाधारण) (राज्य हिस्सा vo टक्के), ३१ सहायक 
अनुदाने (वेतनेत्तर) (२२०२ आय ६१२) या लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या निधीतून 
यावर होणारा खर्च भागविण्यात यावा. 


३. सदर निधी राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई यांचेकडे 
सुपूर्द करण्यात येत आहे. सदर निधी आहरीत करून वितरीत करण्यासाठी अवर सचिव/ कक्ष 
अधिकारी (रोख शाखा/ लेखा शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना “आहरण व 
संवितरण अधिकारी” तर सह सचिव/ उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना 
“नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. संबंधीत आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी 
निधी कोषागारातून आहरित करून निधी समग्र शिक्षा यांच्या बँक खात्यात जमा करावा. 


६. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक दिनांक १२.०४.२०२३ मध्ये नमूद केलेल्या सर्व अटींची पूर्तता 
होत आहे. सदरचे अनुदान Wald अनुदान असून त्याकरिताच्या अटी व शर्ती या शासन निर्णयात नमूद 
केल्या आहेत. 


७. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र. 296/989, दि.१६.०८.२०२२३ 
व वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र. ८२२/ व्यय-५, दि. ३०.०८.२०२३ अन्वये दिलेल्या 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक: एसएसए २०१८/प्र. क्र. २८३/एसडी-१ 


८ सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०१११२२७४८४७२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by IMTIYAZ MUSHTAQUE KAZI 

| M T | Y AZ DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=SCHOOL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=39a40419de755c2eab61fb555b2fdf8c8d6d65 

M U S H ग A U F 2ff18fdffbd9c748ab01f6da04, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=77A529748C5E7C1BA7A66E81C654BA3 
C492FDA5B29E076241DB1BA213DDEDF4E, 

K A 74 | cn=IMTIYAZ MUSHTAQUE KAZI 
Date: 2023.10.13 15:32:20 +05'30' 

(इ. मु. काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


१ 
२ 
३. मा. विरोधी पक्ष नेता (विधानसभा/विधान परिषद), विधानभवन, मुंबई. 
४ 


. सर्व मा. विधानसभा सदस्य/ विधान परिषद सदस्य, विधानभवन, मुंबई. 


५. मा. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. आयुक्‍त शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


९. सह सचिव/ उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषदा. 


११. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई. 


१२. मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे यांचे fears कार्य अधिकारी, मंत्रालय, 
मुंबई. 
१३. महाळेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर. 


१४.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर. 


१५. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक: एसएसए २०१८/प्र. क्र. २८३/एसडी-१ 


१६. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे. 
१७. शिक्षण संचालक (माध्यमि व उच्च माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय, पुणे. 


१८. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


१९. शिक्षण संचाळक, अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालय, पुणे. 

२०.विभागीय शिक्षण उपसंचालक (सवी. 

२१.शिक्षणाधिकारी सर्व (माध्यमिक/ प्राथमिक). 

२२. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (लेखा शाखा/ अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


२३. निवड नस्ती, एसडी-१. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


